राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय 
असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाखाली 
येणाऱ्या राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व 
पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रमाकरीता 
सन २०१८-१९ साठी पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रिनिंग 
अंतर्ग उपकरणे व कन्झुमेबल्स खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४११/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/९७॥0/न.क्र. 
329-9/PBS Equipment ?॥७185$6/प्रशासकीय मान्यता/२६६७/१८,दिनांक ०१ 
ऑगस्ट, २०१८. 

२) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे समक्रमांकित, दिनांक 
३१/१०/२०१८ व दिनांक १२/११/२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानूसार राष्ट्रीय 
असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध 
नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, वाशिम, नंदुरबार, 
उस्मानाबाद, पुणे, नाशिक, नांदेड, जालना, रत्नागिरी, हिंगोली या जिल्ह्यात तसेच अहमदनगर 
(Block- पारनेर), लातूर (8।09<-निलंगा) व जळगाव (Block-ATAAR) अशा एकूण १५ जिल्ह्यांमध्ये 
पापुलेशन बेस्ड स्क्रिनिंग कार्यक्रमांतर्गत आवश्‍यक उपकरणांच्या रु.१६४.४८ लक्ष रकमेच्या 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्याकडील दिनांक ०१/०८/२०१८ 
च्या संदर्भिय पत्राच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या 
कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४११/आरोग्य -७ 


अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, वाशिम, नंदुरबार, उस्मानाबाद, पुणे, नाशिक, नांदेड, जालना, 
रत्नागिरी, हिंगोली या जिल्ह्यात तसेच अहमदनगर (Block- पारनेर), लातूर (8109-निलंगा) व 
जळगाव (831096-जामनेर) अशा एकूण १५ जिल्ह्यांमध्ये पापुलेशन बेस्ड स्क्रिनिंग कार्यक्रमांतर्गत 
MAI उपकरणांच्या रु.१६४.४८ लक्ष रकमेच्या खाळील तपशिलातील उपकरणे व कन्झुमेबल्स 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र खरेदी करायची बाब खरेदी अंदाजित दर । प्रस्तावित खरेदीची 
संख्या (रुपयात) रक्‍कम (लाखात) 
ca | Digital BP Apparatus 3843 १००० 38.43 
2 Cuscors Speculum ११५३७ २५० २८.८४ 
२ Examination Lamp 434 40000 ५३.५० 
° Autoclave (Autoclave, Pressure Cooker) | ३५८ ८००० २८.६४ 
षु Mouth Mirror (90७६० १८० १३.९७ 
Grand Total of Total Budget Required १६४.४८ 


वरील खरेदीसाठी सन २०१८-१९ च्या कार्यक्रमाच्या मंजुर कृती आराखडयामध्ये पीआयपी 


लेखाशिर्ष FMR Code ६.१.२.६.9 (Procurement for Universal Screening of NCDs) अंतर्गत 
रु. २०५.०५ लक्ष अनुदान मंजुर आहे. मंजुर अनुदानाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.:- 


Sr. | FMR Code Name of Head Approved Proposal for 
no Budget in PIP) Procurement 
in 2018-19 (In Lakhs) 
(In Lakhs) 
1 6.1.2.6.a Procurement for Universal Screening of 205.05 164.48 
NCDs 
उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
१) सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
२) सदरहू उपकरणे व साहित्य सामुग्रीचे (Consumables) विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत 


असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fatrcar 
(Technical 9060908101) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य 
केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक fafyear (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अडा रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. तसेच पी.आय.पी. मध्ये मंजूर असलेल्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४११/आरोग्य -७ 


4) 


१०) 


बाबींच्या तांत्रिक विनिर्देशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम 
प्रमुखांची राहील. प्रस्तावित केलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्य आरोग्य 
सोसायटीकडून सन २०१८-१९ साठी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानातून लेखाशिर्ष 
FMR Code ६.१.२.६.9 मधून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या 
विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४११/आरोग्य -७ 


पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र.४ नियम क्र.७9 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201901181513204517 असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


V h Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 

a rs ठे DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
ostalCode=400032, st=Maharashtr. 


e ee ‘a, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da2 
M 1 nN) ठे] | 0b708981b5122e87¢8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99c 
485325223aceef69d02bd455b7ca697249162 


Bharose er eee 
(4.4. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 
१) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
) 
) 
) 


५)सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
६) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
७) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

८) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

९) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१०) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


